पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनेतंर्गत AIBP 
व CAD-WM या दोन योजनेत अंतर्भूत 
प्रकल्पांना निधी वितरणाची कार्यवाही 
PFEMS ऐवजी सध्या प्रचलित असलेल्या 
पद्धतीने करण्यास मुदतवाढ देणेबाबत. 

महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक: पीएळएन-२०१७/प्र.क्र.२८५/निवसं-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ०२ ऑगस्ट, २०१८ 


वाचा:- १) शासनाचा समक्रमांक दि.११.०५.२०१८ चा शासन निर्णय 
2) गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांचे पत्र 
क्र.गोमपाविम/लेखा-२/४८५४ दि.०१.०६.२०१८ 


प्रस्तावना :- 
जलसंपदा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनांतर्गत AIBP व CAD- 


WM या दोन योजनेतील प्रकल्पांना निधी वितरीत करताना PFMS प्रणाली अंतर्गत निधी वितरणासाठी दोन 


स्वतंत्र खाती उघडण्यात यावीत व दि.१.४.२०१८ पासून या प्रणालीमार्फत देयके अदा करावीत अशा सुचना 


देण्यात आल्या आहेत. शासन निर्णय दि.२८.३.२०१८ अन्वये, AIBP व CAD-WM या योजनेतील 


दि.३१.३.२०१८ पर्यंतची अखर्चित रक्‍कम दोन स्वतंत्र खात्यात वर्ग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या 


आहेत. PEMS प्रणालीची अंमलबजावणी करण्यासाठी विभागीय स्तरावरील प्रशिक्षण प्रलंबित असल्यामुळे 


संदर्भ क्र.१ अन्वये निधी वितरणाची कार्यवाही PEMS प्रणाली ऐवजी सध्या प्रचलित असलेल्या पद्धतीने 


दि.३१.५.२०१८ पर्यंत करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. PEMS प्रणालीच्या प्रशिक्षणा दरम्यान सदर 


प्रणालीची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना येणाऱ्या विविध अडचणींचे निराकरण होईपर्यंत मुदतवाढ 


देण्याची विनंती संदर्भ क्र.२ अन्वये करण्यात आली होती. त्यास अनुसरुन PFMS प्रणाली पूर्णपणे राबविणे 


अडचणीचे ठरत असल्यामुळे व प्रकल्पांची भौतिक प्रगती राखण्यासाठी निधी वितरण करणे आवश्‍यक 


असल्याने पंतप्रधान कृषि सिचन योजनांतर्गत AIBP व CAD-WM या दोन योजनेत अंतर्भूत असलेल्या 


प्रकल्पांना निधी वितरणाची कार्यवाही PEMS ऐवजी सध्या प्रचलित असलेल्या पद्धतीने करण्यास मुदतवाढ 


देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


जलसंपदा विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या पंतप्रधान कृषि सिंचन योजनांतर्गत AIBP व CAD- 


WM या दोन योजनेमधीळ असलेल्या प्रकल्पांना निधी वितरणाची कार्यवाही PEMS ऐवजी सध्या प्रचलित 


असलेल्या पद्धतीने करण्यास दिनांक ३१ ऑगस्ट, २०१८ पर्यंत परवानगी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएलएन-२०१७/प्र.क्र.२८५/निवसं-१ 


दि.०१ सप्टेंबर २०१८ नंतर प्रकल्पांना निधी वितरणाची कार्यवाही पुर्णपणे PFMS प्रणाळीतूनच करण्यात 
यावी. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१८०८०२१६५४२४८९२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 


स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


P rasa d Digitally signed by Prasad Vinayakrao Kulkarni 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 
ou=Wai ces De 
V H k postal 32, st: ra, 
l n a ya la Oo 2.5.4.20=83b8be9eb843dd6eccbhd6aa4f9eecdO 
b5f7aca67ff32b2eef7b9ed2d85ab9442, 
A cn=Prasad Vinayakrao Kulkarni 
Ku | ka [| n l Date: 2018.08.03 11:15:34 +05'30' 
(0. fa. कुलकर्णी ) 


कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति: 9) प्रधान सचिव, (जसं) जलसपंदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२) सचिव, (प्रकल्प समन्वय) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
३) सचिव, (लाक्षेवि) जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) सर्व कार्यकारी संचालक, पाटबंधारे विकास महामंडळ 
५) संचालक (SB व कोषागारे), मुंबई 
६) संचालक, (सुधारणा), संचालनालय, लेखा व कोषागारे, नवीन प्रशासकीय भवन, ५ वा मजला, मुंबई 
७ महालेखाकार कार्यालय, मुंबई/नागपूर 
८) सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
९) वित्त विभाग (व्यय-१२/अर्थोपाय/कोषा प्रश्‍ा-५), मंत्रालय, मुंबई 
१०) मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, सर्व पाटबंधारे विकास महामंडळे 
११) श्री. सुनिल मोने, तज्ञ वरीष्ठ वित्तीय सल्लागार, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१२) श्री. पदासिंह पाटील, सहाय्यक राज्य नोडल अधिकारी, सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणाली (PFMS), 
मुंबई 
१३) निवसं-३ संग्रहार्थ. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


